सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षात पुर्नवसन 
तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र २९२/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला 
दिनांक: ०५ जानेवारी,२०१९. 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग ze निर्णय क्रमांकः, कुनिका २०११/प्र क्र ३२१/ आरोग्य-५, 


दि. २१ मार्च, २०१२ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८ 


३) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांचे क्र. ससंआसे/कुष्ठ व क्षय/ कक्ष 


१०२/पुर्नवसन तत्व अनुदान प्रस्ताव/१३८४२-४४/२०१८, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ 


४) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई, यांचे पत्र HAIR /कुष्ठरोगसहा 


अनुदान/पुर्नकसन  तत्वावरील/स्वसेसंअनु/मंजूर/प्रस्ताव/कक्ष-१८/५६३०-३१/२०१८, 


दि.०५ नाव्हेंबर,२०१८ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील झासन निर्णयानुसार पुर्नवसन तत्त्वावरील 


कुष्ठरुग्णांसाठी रु.२,०००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण व दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे 


अनुदान देण्यात येते. याकरीता सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षातील तरतूदीमधीळल पुर्नवसन तत्त्वावरील 


स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र २९२/आरोग्य -५ 


शासन निर्णय:- 

पुर्नवसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.३,००,००,०००/-(तीन कोटी) इतके सहायक अनुदान (योजनेतर) सन 
२०१८-१९ या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे. सदर अनुदानातून खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
स्वयंसेवी संस्थांना रु.१,३५,७२,३४७ /- ( रु.एक कोटी पस्तीस लाख बहात्तर हजार तीनठशी सत्तेचाळीस 


फक्त) इतके सहायक अनुदान दिनांक २१ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन 


राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. संस्थेचेनाव कालावधी प्रत्यक्ष देय अनुदान 
हजर रुग्ण 

१ महारोगी सेवा समिती, | ऑक्टोबर २०१७ ते जून | ५४०० | रु.१,०८,००,०००/- 
आनंदवन, वरोरा, जि.चंद्रपूर | २०१८ 

२ | महारोगी सेवा समिती दत्तपूर | जानेवारी २०१८ ते मार्च, | १४७ ।रु.२,८३,४०५/- 
वर्धा २०१८ 

३ | महात्मा गांधी शिक्षण संस्था | जानेवारी २०१८ ते AA) १२० । B.2,¥0,000/- 
चावर्दा, जि.बुलढाणा २०१८ 

४ | कुष्ठरोग पुर्नवसन केंद्र | जुले २०१७ ते मार्च २०१८ १४२ ।रुर,३३,५४७/- 
TRIO वडाळा मिठान 
ता.नेवासा जि.अहमदनगर 

५ | सनीटोरिअम wre लेप्रसी | जानेवारी २०१८ ते मार्च ५६  । रु.८७,५९०/- 
पेशंट वीरमांडकी जि. पुणे । २०१८ 

६ | आनंदग्राम सोसायटी, | जानेवारी २०१७ ते मार्च' २३३  ।रु.३,५७,९८५/- 
डुडूळगाव, आळंदी, जि.पुणे । २०१८ 

७ । अखिल भारतीय कुष्ठरोग | जानेवारी २०१८ ते मार्च' ३३ | रु.६३,५३४/- 
निवारण समिती शिरुर, | २०१८ 
जि.पुणे 

¢ महारोगी आश्रम काशीखेड, | जानेवारी २०१८ ते जुन | ६०  । रु.१,११,४२३/- 
ता.धामणगाव रे. | २०१८ 
जि.अमरावती 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र २९२/आरोग्य -५ 


अ.क्र. संस्थेचेनाव कालावधी प्रत्यक्ष देय अनुदान 
हजर रुग्ण 


९ । विदर्भ महारोगी सेवा | जानेवारी २०१८ ते जुन | ६१४ । रु.११,८६,७५८/- 
मंडळ,तपोवन, जि.अमरावती | २०१८ 


ण कुष्ठरोग निवारण समिती । जानेवारी २०१८ ते मार्च| १२० ।रु.२,०८,१०५/- 
शांतीवन पनवेल, जि.रायगड | २०१८ 


ver ६९२५ रु.१,३५,७२,३४७/- 


३. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात ides तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 


वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 


परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिळ, २०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.८ 


समोर नमूद तपासणी सूचीतील क्र.१ ते १० मधील सर्व अटींची पूर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्र 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षय रोग) यांनी सादर केले आहे. त्यामुळे सदर शासन 


परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत 


आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.०२ एप्रिल, २०१८ अन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, सन 


२०१७-१८ या वित्तिय वर्षात पुर्नवसन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे 


संबंधीत संस्थांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालनालयाने सादर केले आहे. 


४. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आळे असून 


त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करणेसाठी 


सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घाळून अहवाल 


तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र २९२/आरोग्य -५ 


५. याबाबतचा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य (०१)(१८) कुष्ठरोग मुक्‍त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदान 


(२२१० ०७४५) या लेखाशिर्षाखाली ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ 


एप्रिल, २०१८ अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०४१२२०११०२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manohar Sadhu 


Manohar __ trie 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


h Department, postalCode=400032, 
a 7 ५1 st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8677f048b175e3eefdc5e6bb1 
0b24d340cce91df668f3307ee4961f9ae 


THOMb ALE secre seston 


(मनोहर ठोंबरे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१)महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन मुंबई. 

३)जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५)निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६)संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
७)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 

८)सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 


Cc 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०१८/प्र क्र २९२/आरोग्य -५ 


८)वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 
९)सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१०)निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


